वाचा :- 


सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरिता 
शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालयांना 
आवश्‍यक असणा-या औषधे, सर्जिकल्स 
साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची रु.२४.९३ 
कोटी रक्कमेची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय 
वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५ /प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: १४ फेब्रुवारी २०२४ 


, शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः संकिर्ण- 


२०१४/प्र.क्र.१७८/प्रशासन-२, दि. ०६.०२.२०१५ 


. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५. 


, शासन निर्णय उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांकः भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग-|॥, 


उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


. दिनांक 99.03.2023 रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला “ सन २०२३ चा 


महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १३”. 


. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अधिसूचना क्र. संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.८७/आरोग्य-८, दिनांक 


10.04.2023 


. शासन निर्णय उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांकः भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग-४, 


दिनांक ०७.०५.२०२१. 


, शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक - वैशिवि- 


२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक ०५.०९.२०२३ 


. आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक:)॥॥९-- 


23094/2/2022-PROCR, दिनांक १३.११.२०२३ 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक:)॥॥३- 
२३०१५/२/२०२२-२३0७२, दिनांक २९.०१.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

सन 2023-2028 या वित्तीय वर्षाकरिता वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या 
अधिनस्त ६६ शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये व रुग्णालयांना आवश्‍यक असणा-या एकूण १३ 
शेड्युलमधीळल २१३ प्रकारच्या औषधी, सरजिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी महाराष्ट्र 


वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यासाठी रु. ७७.३७ कोटी एवढ्या रक्‍कमेस विभागाच्या 


संदर्भ क्र. ७ वरील झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्या आली आहे. संचालनालय 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४. 


अधिपत्याखालील संस्थेतील औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबीच्या साठ्याचे अवळोकन 
करुन आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन व संचालनालयाने संदर्भ क्र. ८ वरील दिनांक 
१३.११.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये रु. १८.३९ कोटी व संदर्भ क्र. ९ वरील दिनांक २९.०१.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये रु. ६.५४ कोटी असे एकूण रु. २४.९३ कोटी रक्कमेची औषधे, सर्जिकल्स साहित्य 
व तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार, संचालनालय 
अधिनस्त ५५ शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालयांना आवश्‍यक औषधे, सरजिकल्स साहित्य व 
तद्‌नुषंगिक बाबींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यासाठी रुपये 
२४.९३ कोटी ऐवढ्या रक्‍कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ वरील दिनांक १७.०३.२०२३ रोजीच्या 
अधिसूचनेनुसार निर्माण करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालये 
व रुग्णालयांना लागणारी औषधी, सर्जिकल्स साहित्य, रसायणे, उपकरणे व तद्‌नुषंगिक बाबींची 
खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आळेले आहे. सन 2023-2028 या वित्तीय वर्षाकरिता वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त ५५ शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालये व 
रुग्णालयांना आवश्‍यक असणा-या परिशिष्ट ब मधील नमूद १३ शेड्युलमधील एकूण १०४ प्रकारच्या 
औषधी, सर्जिकल्स साहित्य, रसायणे, कन्झ्युमेबल्स व तद्‌नुषंगिक बाबी ज्यांची किंमत रु. १० 
लक्षपेक्षा जास्त आहे, अशा बाबींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाकडून 
करण्यासाठी रु. २४,९३,१८,३४६/- (रुपये अक्षरी चोवीस कोटी त्र्याण्णव लाख अठरा हजार ray 
शेहचाळीस फक्त) इतक्या रक्‍कमेस संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. ८ व ९ वरील प्रस्तावातील खालील 
तक्त्यात नमुद बाबींसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अक्र बाबीचे नाव बाबींची संख्या एकूण खर्च रुपये 

Diagnostic Kits c १४५७०९० 
Glass wares 6 ५१८६३५७ 
| V Fluid 9 2€§ 29392 
Injections Drugs ३७ १०६८७४२१८ 

4 | Liquid Orals 2 ४१६५५१३ 

६ Surgical Dressing [ee 320902983 

9 Surgical Drug 3G 24908 .C8 
Surgical Non Drug १४१०१२२५ 
Tablet Capsule १८ २९५८५६२२ 

१० | X ray material 3 ४९५२८०० 

Eade Antiseptic and Disinfectant २ २२८९५९० 

१२ | Surgical Suture and Stapler २६३६७१४ 

एकूण १०४ रु. २४,९३,१८,३४६/- 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४. 


सदर प्रशासकीय मान्यता, खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
अटी व शार्ती:- 
१) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाकडून खरेदी करावयाचे औषधी, सर्जिकल्स 


~— 


— 


~ 


ma 


nm 


SS LL 


साहित्य, रसायणे, कन्झुमेबल्स व तद्‌नुषंगिक बाबींची आवश्‍यकता / मागणी याची 
शहानिशा / खातरजमा संचालनालयाने करावी. 
सदर विषयी “ शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपद्धतीची 
नियमपुस्तिका” या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
क्र: भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद विहित 
कार्यपद्धतीचे अनुपालन करावे. 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
तरतूदींनुसार रुपये १०.०० लक्षपेक्षा कमी किमतीच्या औषधी, सर्जिकल्स साहित्य व 
तद्‌नुषंगिक बाबींचे मागणीपत्र महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणास पाठविण्यात 
येणार नाही याची दक्षता संचालनालयाने घ्यावी. 

सदर शासन निर्णयातील तक्त्यात व विवरणपत्र-ब मध्ये नमुद खरेदी विषयक 
बाबींबाबत आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांच्या संदर्भ क्र ८ व ९ 
वरील प्रस्तावासह जोडलेली तपशिलवार माहिती तात्काळ महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु 
खरेदी प्राधिकरणास उपलब्ध करुन द्यावी. 
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाकडून सदर औषधी, सर्जिकल्स साहित्य व 
तद्‌नुषंगिक बाबी प्राप्त करुन घेण्यासाठी विवरणपत्र-अ मध्ये नमुद HOS सन २०२३- 
२०२४ या वित्तीय वर्षात (२१) सामुग्री व पुरवठा या उद्दिष्ठांतर्गत अर्थसंकल्पीत केलेला 
संस्थानिहाय निधी तात्काळ महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणास वर्ग करण्यात 
यावा. 
सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा 
विहित मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
खरेदीविषयक बाबींची fe eat (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यात येऊ नये. 
सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाकडे 
सादर केलेल्या औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व तद्‌नुषंगिक बाबींच्या मागणीपत्रानुसार 
औषधे व अन्य बाबींचा पुरवठा झाल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित 
संस्थेच्या अधिष्ठाता यांची राहील. 


२. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ९ येथे नमुद अटी व शातींची पुर्तता करण्याची व sad खरेदी प्रचलित 


नियमानुसार व आवश्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई व सह संचालक, खरेदी कक्ष, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 


संचाळनालय, मुंबई यांची राहील. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४. 


३. सदर खरेदी करिता होणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षात (२१) सामुग्री व पुरवठा या 
उद्दिष्टातर्गत उक्त शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र-अ* मध्ये नमुद संस्थांच्या लेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. वैद्यकीय शिक्षाण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय दिनांक ०६.०२.२०१५ च्या विवरणपत्र- 
अ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, वित्तीय अधिकार भाग दुसरा मध्ये नमुद अनु 
क्रमांक ४५, नियम क्रमांक १६९ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारान्वये सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१४१६०२१८१४१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

MAH ADEO | 5 


ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS. 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625¢ 

3417378f97d493a8a277faa29f65459, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ialNumber=C1DO8CFDEE92DA209D709F5456, 


seri 
D9EDE95236B8A8E7E2A2801 B8FED03DCF793D3 
, cn=MAHADEO GIRDHARI JOGDAND: 
Date: 2024.02.14 06:01:42 -08'00' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सोबत - विवरणपत्र अव ब 


प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, नागपूर/मुंबई. 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई. 

सहसंचालक (खरेदी कक्ष), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व अधिष्ठाता/अधिक्षक, शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालय व रुग्णालये. 
निवडनस्ती (प्रशा-२) 


co ww A OO 


o~ 
ae 
. 


one 6 © 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५ /प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४. 


(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५ /प्रशा-२, दिनांक 
१४/०२/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र संस्थेचे नाव व लेखाशिर्ष एकूण रक्कम रुपये 

Government Medical College and General Hospital, Baramati 

Va | 99843404 
(2290GZ8) 

२ Sir J.J.group hospital, Mumbai (२२१०१५८ 9) 2238 C098 

3 Government Medical College, Alibag (R290E83¢) ४२५८२७३ 

छै Government medical college, Parbhani (२२१०५६१) 20003423 

षु Sasoon General Hospital, Pune(22909§24) १२९२९५०९८४ 


Vilasrao Deshmukh Government Medical science institute 


षु 
: (Hospital), Latur(22904909) ६५९६६६३ 


9 Gokuldas Tejpal Hospital, Mumbai(22909§ 019) ३७०६३७८ 

८ St.Geogres Hospital, Mumbai(2290948 2) १६९६६९५ 
Shri Guru Govind Singh Memorial Government Hospital, 

8 ४९७२००५ 
Nanded(22903332) 

| Dr. Vaishyampayan Memorial Government Medical College, ९०४ 
50180५॥(२२१०२४४३) 

ca Government Medical College, Nagpur(2290238 2) ११५०००० 

१२ Government Medical College, ॥<०॥8(२२१०५०६८) २८८०८ 

93 Indira Gandhi Medical College, Nagpur(229028§ 9) ४८७९५० 

१४ Government Medical College, ।॥२९8॥०५॥०9॥(२२१०८९४७) १७९२०२१ 

१६ Sarvopchar Rugnalaya ,Dhule(229033§ 9) ३७०७९७० 

१६ Cama and abless hosptial, Mumbai(22909& 9) १३७५१६७ 

१७ Government Medical College, Satara(2290E8 99) ५७९४६२ 


Swami Ramanand Teerth Rural Government Medical 
१८ | ी २५८८२६ 
College, Ambajogai(22902842) 


Government Medical College and Hospital, 
१९ २९३८९१० 
Chandrapur(2290G299) 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४. 


२० Urban Health Center, Bandra(224903¢08&) ५१२१२६८ 
Shri. Bhausaheb Hire Government Medical College, 

२१ ६३०९७ 
[9॥५॥७(२२१०४३०१) 

२२ Government Medical College, Chandrapur(229°0F084) २२६५५७० 
Swami Ramanand Teerth Rural Government Medical College 

23 Are ७७३८३०८ 
and Hospital, Ambajogai(229029&) 

२४ Government Dental Collge and hospital, Nagpur(2290234%) ५६७७२९ 

२५ Government Medical College, Jalgaon(2299G33 4) ३९१६०० 

२६ IGGMCH MAYO HOSPITAL, NAGPUR(22909&88) १३४०३४८९ 

२७ Government Medical College and Hospital, ॥॥॥9|(२२१०१६८१) ४३१२८८० 
Government Medical College and Hospital, 

२८ २३९६५८०४ 
Nagpur(22909§%3) 

२९ Government Medical College, ७0799(२२१०-१०१) १२८५०७८ 
Government Medical College and Hospital, 

30 ; ३६११७३२ 
Gondia(2290G322) 

३१ Grant Government Medical College, ॥॥५॥॥०9(२२१०२३३६) ६५००७८ 

२२ Government Medical College and Hospital, Akola(22904 992) ६४५७१९५ 
Government Medical College and Hospital, Chhatrapati 

33 92& 98089 
Sambhajinagar (22909&4 2) 
Government Medical College and Super speciality Hospital, 

३४ ४४१९०८५ 
Nagpur(22908% 319) 
Superspeciality Hospital, Chhatrapati Sambhajinagar 

34 persp y p p yinag 9433009 
(2290H04 4) 
Shri Vasantrao Naik Medical College and Hospital, 

३६ ५६८६१३२ 
Yavatmal(2290334 2) 

३७ Superspeciality Hospital, Yavatmal(2290H0®82) 242930 

3¢ Health Unit, Paithan, Chhatrapati Sambhajinagar (229932 2%) ५८८९४८ 

२३९ Government Medical College, 8॥9॥॥५॥५(२२१०७९२२) ३२७००७ 

४8० Government Medical College, Dharashiv (२२१००९८) ४२२२५० 
Dr. 8890959180 Ambedkar Hospital and Research Centre, 

34 १३७८९६ 


Nagpur(22908§33) 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५ /WAM-2, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४. 


82 Superspeciality Hospital, Akola(2290H0§2) ११२४८४५ 
Shri Vasantrao Naik Government Medical College and 

63 ४४१३४७ 
Women Hospital, Yavatmal(229034 9) 

88 Health Unit, Saoner, Nagpur(22903282) 944403 

8५ Cancer Hospital, Chhatrapati Sambhajinagar (२२१०८८३१) १५२८६४४ 

8६ Health Unit, Tasgaon, 8919॥(२२१०३८३३) ५८५७२ 
Chhatrapati Pramila Raje General Hospital, 

39 ६७०९६५४ 
Kolhapur(22404084) 
Shree.Chahtrapati Shivaji Maharaj General Hospital, 

OC ८६८५२५१ 
Solapur(22909&§ 9) 

B& Superspeciality Hospital, Latur(2290H04) ६२३९५४६ 
Vilasrao Deshmukh Government Medical science institute 

Yo १११२८०० 
(College), Latur(22904048) 
Government medical college and hospital, Osmanabad 

५१ ३६७५४५८ 
(२२१०॥-१२२) 
Government Medical College and Hospital, 

GR ८९७६९९२ 
उ8॥५७७0॥(२२१०७२३४२) 
Padmashree Vasantrao Patil Government Medical College 

43 ७५९९६६२ 
and hospital, 8919॥(२२१०१६७२) 
Government Medical College and Hospital, Nandurbar 

Gy 9339920 
(2290H44 2) 

GY Health Unit, Shirur, Pune(Q2290324 9) १०१८9२३ 


Total 


रु. २४,९३,१८,३४६/- 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
MAHADEO >. 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


GIRDHARI 


MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c6 
25¢3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C1DO8CFDEE92DA209D709F5 


456D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8FED03DC 
F793D3, cn=MAHADEO GIRDHARI JOGDAND 


Date: 2024.02.14 06:07:05 -08'00' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


KKKKKKKKEKKEKKEKRKK 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४. 


(वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५ /प्रशा-२, 


दिनांक १४/०२/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


विवरणपत्र-ब 
अ.क्र । औषधी बाबींचा तपशिल प्रतिनगदर | एकूण एकूण रक्‍कम (रुपये) 
रुपये संख्या 
ca १०१२ - Ortho Phthaladehyde ०.५५ % w/v २६९८ ४७५ १२८१५५० 
२ १०६८ - Benzalkonium Chloride solution |.P १२७.६ (9२९०० १००८०४० 
20% w/v 4ooml bottle 
3 २१२८ - Hematoxylene Powder १२६५० ८९ ११२५८५० 
8 २५७५ - Formaldehyde solution १०३८ २३१२ २३९९८५६ 
षु २५७६ - Iso-Propyl Alcohol ४५१.९४ २४६६ १११४४८४ 
& २६५० - HBe Ag ELISA १३५०० १०२ १३७७००० 
9 2808 - Absolute Alcohol 2300 १८४० ४२३२००० 
८ 3043 - Paraffin Wax 8४० २३०७१ १३५१२४० 
९ ४०८३ - Microtome Disposable blade १०५०० १६१ १६९०५०० 
| १३८९ - Non -Evacated Colour Coded (red ) 300 ६६०० १९८०००० 
plain Tubes for blood collections 
| १७४५ - P.V.C. Blood collection Double ९७.९ ११६५० ११४०५३५ 
bags34oml 
१२ 9349 - Dextrose 4% with Sodium Chloride १४.६८ १९५०५० २८६३३३४ 
०.९ % W/V |.P. (DNS) | V 400 ml Bottle 
93 १४५८ - Ringers Lactate (compound 93.94 GORX(9(90 (९२६४२६ 
solution) | V ५००॥॥ bottle 
१४8 १६५६ - Sodium Chloride | V ०.९% ५०० ml १५ ६२०३६० २३०५४०० 
Bottle 
१५ १६७६ - Sodium Chloride | V ०.९% १०० ml 9.4 233300 १७४९७५० 
Bottle 
१६ १८०१ - Metronidazole | V १०० ml Bottle ९.५५ २३४१२१५ २२५८६०२ 
१७ १०७१ - Rabies Vaccines Human (cell २५२ ७०५० १७७६६०० 
Culture) potency of not less than 2.4 Units 
per vial |.P. For ID Use (Tissue Culture Anti 
Rabies Vaccines) Inj 4m vial 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४. 


१८ ११२२ - Surfactant for  Intratrecheal ५४६० २०५ 9998300 
instillation (natural bovine lung surfactant) 
Minimum labelled Shelf Life (In Months १८) 
oml 

१९ १३७० - Immunoglobulin Human Normal 4% ८४०० ७१५ ६००६००० 
for Intravenous use 4gm (IVIG) १००॥॥ vial 

२० १३७१ - Anti Snake Venom Serum (ASVS) ५६० १५२४० ८५२३२३४४०० 
Lyophilysed polyvalent enzyme refined 
4oml vial 

२१ १३८४ - Anti D (Rho OD) Human १८४८ ६५० १२०१२०० 
Immunoglobulin Polyclonal/monoclonol 
300mcg Inj 

२२ १४४० - Amoxycillin Sodium gm + २९.११ १५५००० ४५१२०५० 
Clavulanic Acid 200mg per vial Inj 

23 १७९९ - Heparin Sodium 4000 |.U./ml Inj 2019.69 २९१०० १८८९२५१ 
Gml Vial 

२४ १८३६ - Pantaprazole ४०॥५/१०॥| Inj १०॥॥ ५.६५ २४४८०० १३८३१२० 
vial 

२५ १८३७ - Piperacilin sgm + Tazobactum ०.५ ५९.९ ७३४२५ ४३९८१५८ 
mg Inj 

२६ १८८७ - Paracetamol १०॥५/॥॥॥ Inj १००॥]| २५.०७ ६३००० १५७९४१० 
bottle 

२७ १९२४ - Cefoperazone Igm + sulbactum 39.24 32400 १०१५६२५ 
4gm Inj 

२८ १९२६ - Heparin Low molecular wieght १५९.४५ २९७२५ १५५०६५१ 
&0mg/0.&ml Inj PFS 

२९ १९२८ - Albumin Human २०% Inj १0००॥) ३६०२.४४ ३६७५ १३२३८९६७ 
bottle 

30 9828 - Isoflurane USP/IP/BP Liquid for ४७२ २१२० १०००६४० 
Inhalation Yooml Bottle Inj 

39 2998 - Oxytocin 4 |.U./ml Inj Iml amp ५.६८ १७७००० १००५३६० 

३२ | 228 - Ceftriaxone Sodium gm Inj १५.५७ १४४५५० २२५०६४४ 

33 2392 - Cefotaxime Sodium %gm Inj १६.१३ १३९०४४ २२४२७८० 

३४ २३१४ - Sevoflourane 240mI Bottle 3398.24 ५२० १७२२७२२ 

34 २४९३ - Desflurane २४०॥ Bottle ८०८५ १३५ १०९१४७५ 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४. 


३६ २८४९ - Meropenam १ gm Inj १५३.७१ २२२०० ३४१२३६२ 

30 ३५०८ - Rabies Antiserum 9400 |U/¥ml Inj ४२५.६७ ३१०० १३१९५७७ 
॥॥ & 5 

३८ 3438 - Colistomithate 9 MIU Inj ९०.५४ १२७०० ११४९८५८ 

38 २३१५ - Diclofenac gel 1% w/w २०७॥ tube ६.१४ १६९००० १०३७६६० 

४० ३५८६ - Paracetamol २५०॥५/५ Syrup १९.५६ ८५५६०० १०८७५३६ 
&oml Bottle 

४१ 9043 - Elastic Adhesive Bandage with 80.43 १६००० १४४८४८० 
Adhesive Mass (IP/USP/BP.) weight NLT 
(not less than) 984 GSM % Stretch-Not 
less Than ७५%, % Regain ?Not More than 
६५% Size 19 cm x 8 Mtrs 

४२ ११७७ - Absorbent Gauze Cloth as per २६५.४४ २१८५० ५७९९८६४ 
schedule F-ll of Drugs and Cosmetics 
Act.48%0 Than of ९००॥ x १८ Mtrs 

33 9988 - Bandage Cloth as per Schedule Fil ४३६.८ १८३०० (१२९२४४० 
of Drugs and Cosmetics Act १९४० Than of 
१०००॥ x २० Mtrs. 

88 १४०६ - Rolled Bandage as per schedule Fl २१.२८ ११२००० २३८३३६० 
of Drugs and Cosmetics Act १९४० Size १० 
cm x Mtrs 

४५ १४६३ - Plaster of Paris Bandage (8.2) २३.४६ ७५००० १७५९५०० 
Readymade Size १० cm x २.७ Mtrs 

8६ १५३७ - Plaster of Paris Bandages (Ready 34.39 ४२९५० १५१९१४२ 
made) Size १५ cm x 2.9m 

39 १६१९ - Cotton Crepe Bandage (BP) Size १० २७.९९ ३७६०० १०५२४२४ 
cm x 2.94 Mtrs Roll 

14 १६३७ - Absorbent Cotton Wool |.P Packet १३६.६४ ३९६९० ५४२३२४२ 
of 400 gm Net 

B& 9499 - Syringe sterile Individually packed २.६५ ४१०००० १०८६५०० 
1.2. १0 ml 

4o 9424 - Syringe sterile Individually packed १.४७ ६९५२७२ १०२२०५० 
॥2. & ml 

५१ २९७९ - Intravenous infusion set Adult ८.५२ १७८००० १५१६५६० 

YQ १६८४ - Gloves Rubber Sterile, powder free १६.४३ १८४८०० ३०३६२६४ 
IS] mark $28-६.५ inch 

43 १७५७ - Gloves Rubber Sterile, powder free १६.४३ (9३००० ११९९३९० 


IS] mark size-9.4 inch 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४. 
Gy १८२४ - Gloves Rubber Sterile, powder free १६.४२ २२४५०० ३६८८५३५ 
ISI] mark size-9 inch 
GY 9820 - Gloves Latex Examination Size- ४.१९ २५०९१० १०५१२१२ 
Medium 
५६ २४६३ - Hemodialysis Tubing Set 90§&.33 १००५० १०६८६१७ 
4g 3903 - Dialyser Adult 382.83 २९१० १०१५३८६ 
५८. । ३६११ - Diaper Adult disposable २९० 3400 १०१५००० 
YQ ३४४७ - Composite Mesh Dual Layered Size | १८६६७.२२ ८५ १५८६७१४ 
94 x 94cm 
६० ३६२१ - Polyglycolic acid violet absorbable १७५ ६००० १०५०००० 
synthetic suture Size १ 
६१ ११४७२३ - Pregabalin 94 mg+Methylcobalamin १२ ८७00० १०४४००० 
g4omcg+Excipients q.s.OR Equivalent Cap 
६२ 9949 - Ferrous Fumarate २०० mg + ०.७७ १८८२००० १४४९१४० 
Cyanocobalamine 94 mcg + Folic Acid 9.4 
mg. Sustained release OR EQUIVALENT 
Cap 
&3 ११८६ - Calcium carbonate Tab + vit D3 ०.२४ ४१७०००० १०००८०० 
{Tab Calcium Carbonate-9.24 = gm 
i.e.9240 mg Vit D3-240 iu } 
६४ १६७१ - Amoxycilln ५०० mg + Clavulanic षु १११३१०० ५५६५५०० 
acid 124mg Tab 
६५ 2028 - Amoxycillin Trinydrate 400 mg Cap 6.9908 ४४०००० २०७२५७६ 
६६ २०७४ - Polyvitamin (Therapeutic) NFI Tab ११६१ ७४१२०० 9983332 
६७ २५४७ - Pantoprazole ४० mg Tab ०.५४ ३४५२७३० १८६४४७४ 
६८ २६०३ - Azithromycin 400mg Tab ७.३७ १८१०५० १३३४२३९ 
६९ २६२० - Paracetamol ४००॥७ Tab ०.६१ १७४०५०० १०६१७०५ 
(go २६२९ - Sitagliptin १०० mg Tab ३४.२७ १००००० २४२७००० 
(99 २७७६ - Metformin 400mg Tab १.६५७६ २३६००४५ ३९१२०११ 
७२ ३५४८ - Levetiracetam 400mg Tab ६५.९६ १७८००० १०६०८८० 
७२ 9063 - Dual pack 200 ml syringe with १३०० १८०० २३४०००० 
aspirator spiral coiled Y-tube sterile non 
pyrogenic [with max ४०० PSI] compatible 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


झासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४. 


with dual head pressure injector [ LF or 
medrad | 


७४8 


१२८८ - Extension tubing for pressure 
injector १५००७] -५ or +94 cm low pressure 
[less than Yoo PSI] 


शि 


१५००० 


१५००००० 


(9५ 


१५७१ - Dengue NS 9 Antigen, IgM & IgG 
Antibody detection 


५५८२ 


२३३० 


१२८६१६० 


७६ 


१७४६ - P.V.C. Blood collection Triple 
bags34oml 


१८५.८६ 


५५०० 


१०२२२३० 


७9७ 


२४५५ - Micropipette tips २०० 


9032.8 


qooy 


१०४३५९२ 


७८ 


१४५८ - Ringers Lactate (compound 
solution) | V 4ooml bottle 


93.94 


९६३८४ 


१२५४२०० 


७९ 


१६५६ - Sodium Chloride | V ०.९% ५०० ml 
Bottle 


१५ 


१५०९०० 


२२६३५०० 


८० 


१०७२ - Rabies Vaccines Human (cell 
Culture) potency of not less than 2.4 units 
per vial. |.P. For IM Use (Tissue Culture Anti 
Rabies Vaccines) Inj 4ml Vial 


२५२ 


Coo 


२१९२४०० 


८१ 


११२२ - Surfactant 00 Intratrecheal 
instillation (natural bovine lung surfactant) 
Minimum labelled Shelf Life (In Months १८) 
oml 


५४६० 


२९२ 


2980320 


CR 


१३७० - Immunoglobulin Human Normal 4% 
for Intravenous use 4gm (IVIG) Yoom| vial 


८४०० 


४५० 


३७८०००० 


८३ 


१३७१ - Anti Snake Venom Serum (ASVS) 
Lyophilysed polyvalent enzyme refined 
qoml vial 


५६० 


९७७६ 


५४७४५६० 


८४ 


१३८४ - Anti D (Rho D) Human 
Immunoglobulin Polyclonal/monoclonol 
300mcg Inj 


१८४८ 


६०० 


११०८८०० 


८५ 


१४४० - Amoxycillin Sodium %gm + 
Clavulanic Acid 200mg per vial Inj 


२९.११ 


३८९६४ 


११३४२४२ 


८६ 


१७९९ - Heparin Sodium ५००० |.U./ml Inj 
Gml Vial 


2019.89 


८२०० 


१७०२४०२ 


८७ 


१८३७ - Piperacilin ४घुणी + Tazobactum ०.५ 
mg Inj 


दु९.९ 


५२५०० 


३१४४७५० 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


झासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२०५/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४. 


LC १९२८ - Albumin Human 20% Inj GYooml 302.88 २४६९ ८८९४४२४ 
bottle 

८९ २२४७ - Ceftriaxone Sodium 4gm Inj १५.५७ १८१४०० २८२४३९८ 

go 2392 - Cefotaxime Sodium Igm Inj १६.१३ १५६१४५६ २४४२९८५ 

९५ २३१४ - Sevoflourane २५०॥| Bottle 3398.C4 ५४० १७९००१९ 

९२ २८४९ - Meropenam १ gm Inj 943.199 ९५०० १४६०२४५ 

RS ३५०८ - Rabies Antiserum १५०० IU/4ml Inj ४२५.६७ १०११० ४३०३५२४ 
IM & SC 

Rv 8929 - Erythropoietin 8ooolU/4.oml Inj PFS ९०० १२०० १०८०००० 

gy 9039 - Cough Syrup Yooml Bottle २२.९६ ८८८६४ २०४०३१७ 

९६ ११९९ - Bandage Cloth as per Schedule Fil ४३६.८ ३८९७ १७०२२१० 


of Drugs and Cosmetics Act १९४० Than of 
400cm x २० Mrs. 


९७ १२६९ - Rolled Bandage as per schedule FIl २८ ५२३७७४ १५०५६७२ 
of Drugs and Cosmetics Act १९४० Size १५ 
cm x ४ Mtrs. 


र्ट १६३७ - Absorbent Cotton Wool |.P Packet १३६.६४ १५४८२ २११५४६० 
of 400 gm Net 


९९ १८२४ - Gloves Rubber Sterile, powder free १६.४२ ६२०१८ १०१८९५६ 
ISI mark size-9 inch 

Pel 3424 - Extension Spiral Line २७६.१ ३६५० १००७७६५ 

= १६७१ - Amoxycilln ५०० mg + Clavulanic 4 २६५५०० १३२७५०० 
acid 924mg Tab 

902 | २६०३ - Azithromycin 4oomg Tab ७.३७ १५५००० ११४२३५० 

१०३ | २७७६ - Metformin 400mg Tab १.६५७६ १२८५००० २१३००१६ 

१०४ | १०६३ - Dual pack 200 ml syringe with 4300 ८५६ १११२८०० 


aspirator spiral coiled Y-tube sterile non 
pyrogenic [with max ४०० PSI] compatible 
with dual head pressure injector [ LF or 
medrad ] 


एकूण रक्‍कम रु.२४,९३,१८,३४६/- 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


